नियोजन विभाग (खुदद-रोहयोप्रभागासह) च्या 
आस्थापनेवरील वाहनचालक-गट कव गट ड ची 
पदे बाह्ययंत्रणेद्दारे भरण्यास सेवापुरवठादार 
संस्थेला/एजन्सीला मान्यता देण्याबाबत.. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: निविआ-४०२३/प्र.क्र.३९१/का.१४२१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा: शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार व खनिकर्म विभाग क्र. संकीर्ण-२० १७/प्र.क्र.९३/कामगार-८., 
दि. ०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना: 

उद्योग उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०६.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
बाह्यस्रोतामार्फत पदे भरण्यासाठी ९ पुरवठादाराचे पॅनळ नियुक्‍त केले असून, सदर पुरवठादारांकडून सर्व 
शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांनी कंत्राटी पदे भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार नियोजन 
विभाग (खुद्द-रोहयोप्रभागासह) मधील वाहनचाळक गट-क व गट- ड संवर्गातील पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे पुरवठा 
करण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेला/एजन्सीला मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयोप्रभागासह) मधील वाहनचालक गट-क व गट- ड संवर्गातील पदे (कुशल, 
अकुशल व अर्धकुडाल) अशी पदे बाह्ययंत्रणेद्दारे भरण्यासाठी या आदेशान्वये मे. सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी 
प्रा. fe5.(Sanik Intelligence Security Private Limited consortium member Sutishka India security 
Pvt.ltd.) या सेवापुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या उपरोक्‍त दि.०६.०९.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क मधील नमूद ( SOP) नुसार तसेच परिच्छेद १ (il) मधील तरतूदीनुसार 
मे. सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि.(891< Intelligence Security Private Limited Consortium 
Member : Sutishka India Security Pvt.Ltd.) या पुरवठादारामार्फत वाया पुरवठादाराने कामगार 
विभागाकडे नोंदणीकृत केलेल्या SPV (Special Purpose Vehicle) ER मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेणेबाबत 
पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. SET AUT TT आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यान्वीत होईल व ती पुढील पाच वर्षापर्यंत किंवा उद्योग 
उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दि. ०६.०९.२०२३ अन्वये नियुक्‍त पॅनलची मुदत संपुष्टात येईपर्यंत 
किंवा शासनाने याकरिता नव्याने पॅनल नियुक्‍त करेपर्यंत किंवा या विभागाच्या पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे 
आधी घडेल तोपर्यंत असेल. 


४. पुरवठादाराने मनुष्यबळ मानधनाची देयके प्रतिमाह कार्यासन १४२१ कडे सादर करावीत. यासाठीचा 
खर्च मागणी क्र.ओ ०७, 3849 सेक्रेटरीएट, आर्थिक सेवा, ०९० सेक्रेटरीएट, (09)(09), नियोजन विभाग, 
योजनेतर, ३४५१०१८२, “१०- कंत्राटी सेवा” या उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून नियमानुसार देयके अदा 
करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-४०२३/प्र.क्र.३९१/का.१४२१ 


५. उद्योगउर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या शासन निर्णय दि. ०६.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केलेल्या अटी व शर्ती मधील मूद्दा क्र. १३ अन्वये बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्‍त कर्मचाऱ्यास देय संविधानिक 
वसूलीच्या रकमा पुरवठादाराने संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतन चिठ्ठीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करुन त्यानुसार त्या 
संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करणे आवश्‍यक राहील. 


६. मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीने शासनाने वेळोवेळी केलेले नियम व उद्योग, उर्जा व कामगार व 
खनिकर्म विभाग, शासन निर्णय दि. ०६.०९.२०२३ मधील अटी व शार्ती यांचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक 
राहील. 


9. सदर झासन निर्णय उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन निर्णय दि. 0§ .08 .2023 मधील 
अटी व शार्ती व मार्गदर्शक सूचनानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ls सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१९१७३६३०६३१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANISHA ANIL. 2:22 me 


2.5.4.20=3ae05f3b600583f9600d8b04b6e849927430597b482376 
d876288748f5e12a0a, postalCode=400032, st=Maharas| 


RANE oe 
(मनिषा राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (कामगार-८),उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (का.१४२२/१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मे. सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि.,३३,प्लॉट नं.१०८८, सुरज प्लॉझा, ए विंग, चंदूलाल 
पार्क,भाईंदर (प.), ठाणे-४०११०१/सुतिक्षा इंडिया सेक्युरिटी प्रा.लि. गेट नं.१५४, श्रीकृष्ण हौ. सो. 
त्रिवेणी नगर, तळवडे पुणे-४११०६२ 
१०.निवडनस्ती (का.१४२१) 


Cc 40 A -0 


Cc 
es 


on SG O&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


